व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील 
“कार्यालय अधीक्षक, गट-क” या संवर्गातून 
“सहायक संचालक (अतां.)/ प्रबंधक, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (राजपत्रित)” या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.9५/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जून, २०२२. 


संदर्भ:- 9) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२००८/प्र.क्र.१५९/कार्या-१२, 


दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९. 


२ महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुळी विभाग वाटप नियम, २०२१, दिनांक १४ जुले, २०२१. 


शासन आदेश :- 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील कार्यालय अधीक्षक, 
गट-क (एस-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गातून सहायक संचालक (अतां,)/प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गट-ब (राजपत्रित) (एस-१५:४१८००-१३२३००) या पदावर सन २०२१-२२ या वर्षाच्या नियमित निवडसूचीमध्ये खालील 
कर्मचाऱ्यांना विहित अटींच्या अधिनतेने तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी या आदेशान्वये करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना | अधिकाऱ्याचा | वाटप करण्यात | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 

क्र. स्वत:चा । आलेला महसूली 

प्रवर्ग विभागीय संवर्ग 

[eal ? 3 & oh 

7 श्री. अशोक एस. भिसे भ.ज. (ब) अमरावती सहायक संचालक (अतां), जिल्हा 
कार्यालय अधीक्षक, जिल्हा व्यवसाय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, बुलढाणा, अधिकारी कार्यालय, बुलढाणा, 
जि. बुलढाणा. जि. बुलढाणा 

२ | श्री. दि. शि. साळवे, अ.जा. कोकण-२ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
कार्यालय अधीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व संस्था, मुलुंड, जि. मुंबई उपनगर 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 

3 श्रीमती एम. ए. गोसावी, भ.ज. (बो कोकण-२ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पनवेल, जि. रायगड 
संस्था, मुलुंड. 

४ | श्रीमती एस. एस. गमरे, अ.जा. कोकण-२ (१ | सहायक संचाळक एता, 
कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, मुलुंड संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 

मुंबई 

५ श्री. चंद्रकांत टी. कांबळे अ.जा. नाशिक प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
कार्यालय अधीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व संस्था, दिंडोरी, जि.नाशिक 
प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.७५/व्यशि-१ 


६ | श्री. आर. एस. निकाळजे, अ.जा. औरंगाबाद । सहायक संचालक (अतां), जिल्हा 
कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, औरंगाबाद. अधिकारी कार्यालय, जालना, जि. 

जालना 

७ | श्री. एस. व्ही. अमृतकर खुला कोकण-२ सहायक संचालक (अतां), जिल्हा 
कार्यालय अधीक्षक,जिल्हा व्यवसाय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, दादर, मुंबई अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर- 
शहर. दादर 

८ | श्री. विलास एम. फुलबोणे अ.ज. औरंगाबाद सहायक संचालक (अतां), जिल्हा 
कार्यालय अधीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी अधिकारी कार्यालय, परभणी, 

जि.परभणी 

९ श्री. बी. एम. डोळस अ.जा. नाशिक सहायक संचालक (अतां), जिल्हा 
कार्यालय अधीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, अधिकारी कार्यालय, जळगाव, 
मुंबई. जि.जळगाव 

¥ श्री. करीम सु. पठाण अ.ज. नाशिक प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
कार्यालय अधीक्षक, संस्था, जळगाव, जि.जळगाव 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लातूर. 

y १ | श्रीमती जया सु. कदम, इ.मा.व. अमरावती  । सहायक संचालक (अतां), जिल्हा 
कार्यालय अधीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती अधिकारी कार्यालय, अमरावती, 

जि. अमरावती 

१२ | sft. अविनाश सा. चव्हाण खुला पुणे सहायक संचालक (अतां), जिल्हा 
कार्यालय अधीक्षक, जिल्हा व्यवसाय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जालना. अधिकारी कार्यालय, पुणे, जि. पुणे 

१३ | श्री. रविद्र रंगनाथ अंबेकर खुला औरंगाबाद । सहायक संचालक (अतां), जिल्हा 
कार्यालय अधीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बीड अधिकारी कार्यालय, बीड, 

जि.बीड 

१४ | श्री. विनायम उ. भुसावळे खुला औरंगाबाद । सहायक संचालक (अतां), जिल्हा 
कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण | (दिव्यांग) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, नांदेड. अधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद, 

जि. औरंगाबाद 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांस खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(१) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि. ०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१६-ब यांचा शासन निर्णय 
दि. ०७/०५/२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५/०५/२००४ च्या 
स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
भरण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.७५/व्यशि-१ 


३. 


(२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


(३) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


(3) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी तात्पुरती पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहेत. 


(4) उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी तात्पुरती पदोन्नती न स्विकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दि. १२/०९/२०१६ मधील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


(६) उपरोक्‍त अधिकारी ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांना पदोन्नती 
विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 


(७ पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या वरील अधिकाऱ्याने त्यांच्या नवीन नेमणुकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
त्यांनी अनाधिकृतरित्या रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी निवेदन/ अर्ज देऊ नये. तसे 
केल्यास, ते महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ चे उल्लंघन झाल्याने शिस्तभंगविषयक 
कार्यवाहीस पात्र ठरतील, यांची त्यांनी नोंद घ्यावी. 

(८) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पदोन्नतीने नियुक्‍त 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत 
सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याचा अनुपालन अहवाल शासनाकडे 
तात्काळ सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६१५१८००१५३००३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP SAHEBRAO 


SHIVTARE 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/ 


मुंबई/पुणे. 


. सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 


४. सर्व संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 


. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.७५/व्यशि-१ 


२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, pred, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


